राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह 
आयुक्‍त (गट-अ) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अंतरीम 
सेवाजेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७२२/प्र.क्र.९२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : of एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/ 
बारा, दि.२१.०६.२०२१. 
परिपत्रक :- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्‍त (गट-अ) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अंतरीम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठता 
यादीमध्ये दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची 
माहिती दर्शविली आहे असे वाटत असल्यास हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांत शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या 
प्रतिवेदनांचा विचार केला जाणार नाही.सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणावी. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०६१२५१०४७८२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandeep Gorakhnath 
Dhakane 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 
१) संबंधित अधिकारी (आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 
२) राउशु १-संग्रहार्थ. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७२२/प्र.क्र.९२/राउशु-१, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२२ चे सहपत्र 


ज्येष्ठता प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती |।नियुक्तीचा art) ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अहर्ता अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक दिनांक/ दिनांक 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
: 


नांवे 
श्री.विश्वनाथ गंगाधर 
इंदिसे 


२२.१२.१९६९ 309.8.9889 पदोन्नतीने १८.४.२०१३ ३१.१२.२०२७ | बीए. एल.एल.एम. Log 


‘ 
ey 
अपर आयुक्‍त पदी 
श्रीमती टी.एस. 3 
१: ee खुला २३.०७.१९६३ | १७.०८.१९८९ | पदोन्नतीने | ३०.०७.२०१५ | ३१.०७.२०२१ एम.ए. पदोन्नत 
दांडेकर 
दि.२८.४.२०२० 


श्री.यतिन पंढरीनाथ 
०१.०१.१९६८ | १०.४.१९९७ पदोन्नतीने २८.४.२०२० ३१.१२.२०२५ बी.एस.सी. 


Ee 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७२२/प्र.क्र.९२/राउश्ु-१, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२२ चे सहपत्र 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्‍त (गट-अ) राउशु संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची (दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीची) अंतरीम तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती |।नियुक्तीचा मार्ग, ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अहर्ता अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक दिनांक/ दिनांक 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


श्री.विश्वनाथ गंगाधर 
२२.१२.१९६९ | ३०.४.१९९७ | पदोन्नतीने १८.४.२०१३ | ३१.१२.२०२७ | बीए. एल.एल.एम 
श्री.यतिन पंढरीनाथ 


